अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील मान्यवर व्यक्तींचे 
स्मारक बांधणे तसेच अनुसूचित जातीसाठी सांस्कृतिक व 
ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे 
व अनुसूचित जातीच्या सांस्कृतिक व नीतिमुल्यांवर आधारित 
विकास साधणाऱ्या प्रकल्पांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
मंजूर करणे या योजनेअंतर्गत भिमडाक्ती विचार मंच, 
औरंगाबाद, या संस्थेचा गट नं.१३५ मौजे जटवाडा 
ता.जि.औरंगाबाद येथे ऊर्जा भूमी या नावाने परिसराचा 
विकास करणे या कामासाठी निधी मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वसेअ -२०२१/प्र.क्र.५३/बांधकामे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०७ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बीसीएच-२०१४/ प्र.क्र.६१/ 

बांधकामे, दि.५.११.२०२०. 

२) आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र जा. क्र. सकआ/ मावक/ मौजऔ/ 
ऐति.स्थळ/ऊभू/२०२०-२१/का-१२/१८२, दि.९.३.२०२१ रोजीचे पत्र. 
शासनाचे समक्रमांकाचे दि.२४.९.२०२१ रोजीच्या पत्रासोबतचे दि.२१.९.२०२१ रोजीचे 
इतिवृत्त. 
शासन ज्ञापन , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.अनौस-२०२०/ प्र.क्र.१०२/ 
बांधकामे, दि.५.१०.२०२१. 
आयुकत, समाजकल्याण आयुक्‍तालय,पुणे यांचे पत्र जा. क्र. 
सकआ/मावक/मौजऔ/एऐति.स्थळ /ऊभू/तांत्रिक मान्यता/२०२१-२२/का-१२/९२०, 
दि.२३.११.२०२१ रोजीचे पत्र. 


AN 
~~ 


= 


o~ 
ae 
~ 


प्रस्तावना :- 

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील मान्यवर व्यक्तींचे स्मारक बांधणे तसेच अनुसूचित 
जातीसाठी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे व अनुसूचित 
जातीच्या सांस्कृतिक व नीतिमुल्यांवर आधारित विकास साधणाऱ्या प्रकल्पांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना 
अनुदान मंजूर करण्याविषयीचे निकष, मार्गदर्शक तत्वांना संदर्भ क्र. १, दि.५.११.२०२० अन्वये शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या 
विहित कार्यपध्दती नुसार Para विचार मंच, औरंगाद या संस्थेमार्फत मौजे जटवाडा, गट नं.१३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वसेअ -२०२१/प्र.क्र.५३/बांधकामे 


येथे ऊर्जा भूमी या नावाने परिसराचा विकास करण्यासाठी रू. ९,९८,११,०००/- (अक्षरी रूपये नऊ कोटी 
अठ्यान्नव लक्ष अकरा हजार फक्त) इतक्या रकमेचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी झासनास सादर केला आहे. 
विभागाच्या दि.५.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय 
समितीने सदर प्रस्तावास दि.२१.९.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रस्तावास मान्यता प्रदान केली आहे. 
सदरील प्रस्तावास योजनेच्या निकषानुसार १०% रक्‍कम रू.९९,८१,१००/-(अक्षरी रूपये TATA लाख 
एकेऐंशी हजार शांभर फक्त) संस्थेला स्वत: खर्च करावी लागणार आहे. त्यानुषंगाने सदरील बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


भिमऱक्‍ती विचार मंच, औरंगाबाद या संस्थेमार्फत गट नं.१३५, मौजे जटवाडा 
जि.औरंगाबाद या ठिकाणी ऊर्जा भूमी या नावाने परिसराचा विकास करण्यासाठी 
रू. ९,९८,८७,०००/- (अक्षरी रूपये नऊ कोटी अठ्यान्नव लक्ष सत्याऐंशी हजार फक्त) इतक्या रकमेचा 
प्रस्तावास योजनेच्या निकषानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. एकूण अंदाजपत्रकीय खर्चामध्ये शासनाचा हिस्सा ९० टक्के रू. ८,९८,२९,९००/- 
(अक्षरी रूपये आठ कोटी अठ्यान्नव लक्ष एकोणतीस हजार नऊशे फक्त ) इतका हिस्सा शासनाचा 
राहील व aaah विचार मंच, औरंगाबाद या संस्थेचा १० टक्के रू.९९,८१,१००/- (अक्षरी रूपये 
नव्यान्नव लक्ष एकेऐंशी हजार शंभर फक्त) इतका हिस्सा संस्थेचा राहील. 

१) विभागाच्या दि. ५.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करावी. 

२) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास उपमुख्य 
वास्तुशास्त्रज्ञ औरंगाबाद यांचेकडून तपासणी करून साक्षांकन करून घ्यावे. 

३) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच कामास तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 

४) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) प्रस्तावित बांधकामाची जागा सदर संस्थेच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

६) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी अंदाजपत्रकावर अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद, व विभागाच्या वतीने प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण 
विभाग, औरंगाबाद यांनी साक्षांकन करावे. 

७) सदर वास्तुचे हस्तांतरण इतर संस्थेला करता येणार नाही किंवा जागेची व वास्तुची 
खरेदी- विक्री करता येणार नाही. 

८) सदर वास्तुचा उपयोग व्यापारी म्हणून करता येणार नाही किंवा लग्न समारंभ इत्यादी 
बाबीसाठी करता येणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वसेअ -२०२१/प्र.क्र.५३/बांधकामे 


९) शासनाच्या कार्यक्रमासाठी वा उपक्रमासाठी उपरोक्त वास्तुचा विनाशुल्क उपयोग करता 
येईल. 


३. संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयात नमूद मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करुन fara विचार 
मंच,औरंगाबाद पुणे या संस्थेमार्फत गट नं.१३५ मौजे जटवाडा जि.औरंगाबाद या परिसराचा विकास 
करणे या कामावर संनियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सदर शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या 
जिल्हास्तरीय समितीची राहील. वर नमूद सर्व अटी भिमशक्‍्ती विचार मंच, औरंगाबाद या संस्थेला 
मान्य असल्याबाबत करारपत्र करुन घ्यावे. शासनाच्या वतीने करारपत्रावर सही करण्यासाठी प्रादेशिक 
उपायुक्त, समाजकल्याण, औरंगाबाद यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सहाय्यक आयुक्‍त, 
समाजकल्याण, औरंगाबाद यांनी गट नं.१३५ मौजे जटवाडा जि.औरंगाबाद या परिसराचा विकास 
करणे या कामाचा बांधकामाचा सद्य:स्थितीचा त्रैमासिक अहवाल आणि वितरीत केलेल्या निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास व आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांना वेळोवेळी सादर करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 

४. सदर बांधकामावरील खर्च हा मागणी क्र.एन-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०१- अनुसूचित जातीचे कल्याण, ८००-इतर खर्च, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०५), स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदाने 
(04)(02), स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदाने (वि.घ.यो.) (२२२५ ३६३६), ३१ - सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) (योजनातर्गत-दत्तमत्त) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ या वर्षात मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. संदर्भ क्र. ५ अन्वये, सदर योजनेअंतर्गत सहसचिव/उपसचिव (अर्थसंकल्प) सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांना नियंत्रक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. व संबंधित 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. तसेच योजनेअंतर्गत मंजूर निधीचे वितरण हे संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद 
२ मध्ये नमूद अटीच्या अधीन काटेकोरपणे करण्याची जबाबदारी सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण , 
औरंगाबाद यांची राहील. 


६. प्रस्तुतचा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिळा, उपविभाग-पाच, 
अनु.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परि.क्र.१३४ खाली प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वसेअ -२०२१/प्र.क्र.५३/बांधकामे 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०१०७१७५७०१२७२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकर 


ned by Anil Kondaji Ah 
Government Of Mi hi 


ICode=400032, st=Maharasht 


. ee . sist : 
A n | | Ko n d वे] | A h | re 2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922: 8888d343a47356798e6c9Cf27. 
4353d60e51, 


INumber=fd9b93035f4da174c04fa7 1634fe 1 f6aa493c78a5335f985651f 
937888df7a89, cn=Anil hi 
Date: 2022.01.07 17:59:22 +05'30' 


(अनिल कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे. 

) उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


o~ 


पु 


महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर. 
प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, औरंगाबाद. 

सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, औरंगाबाद 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पूणे/औरंगाबाद 

qo) अध्यक्ष/सचिव, frasret विचार मंच,औरंगाबाद. 

११) निवडनस्ती (बांधकामे) 


£33) 


S 


(३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


